मध्यप्रदेश येथे आयोजित होणाऱ्या ¥ VA 
खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेच्या निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबिर व स्पर्धास्थळी उपस्थित 
राहण्याच्या खर्चासाठी निधी मंजूर 
करणेबाबत- (लेखाशिर्ष २२०४ ५६३५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : 03 फेब्रुवारी, २०२३ . 


वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. केआयपी३१६/प्र.क्र.८७/क्रीयुसे 
१, दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, केआयपी-१९२१/प्र.क्र.२५५/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २५ मे, २०२२. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, केआयपी-२०२२/प्र.क्र.१०१/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, केआयपी-२०२२/प्र.क्र.१०१/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक ९ डिसेंबर, २०२२. 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.क्रीयुसे / 
खेईंरायुक्रीस्प/प्र.मा./२०२२-२३/का-४/७३०६, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२२ चे पत्र. 
६) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.क्रीयुसे / 
खेईंरायुक्रीस्प/निवि/२०२२-२३/का-४/७५३९, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ चे पत्र. 
७) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.क्रीयुसे / 
खेईंरायुक्रीस्प/निधी/२०२२-२३/का-४/७५१५, दिनांक १३ जानेवारी, 2023 चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


खेलो इंडिया - क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम” ही केंद्र पुरस्कृत योजना 


शासन निर्णय, दिनांक २०.११.२०१८ अन्वये राज्यात लागू करण्यात आळेळी आहे. सदर 


योजनेनुसार, देशातील युवा खेळाडूंकरिता वार्षिक खेळांच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात 


येते. त्यानुसार, दिनांक ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत मध्यप्रदेश येथे 
पाचव्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या स्पर्धेतील एकूण 


२७ विविध वैयक्‍तीक व सांघिक खेळप्रकारांपैकी कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल व मल्लखांब 
या सांघिक व विविध वैयक्‍तीक खेळप्रकारांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे खेळाडू सहभागी होणार 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 


२. वैयक्‍तीक खेळ प्रकारांमधील खेळाडूंची निवड राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील 
मान्यताप्राप्त संघटनांद्वारे करण्यात येणार असून, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल व मल्लखांब 
या सांघिक खेळप्रकारातील खेळाडूंची निवड क्रीडा संचालनाद्वारे जिल्हा व राज्यस्तरीय 
निवड चाचणीद्वारे करण्यात येणार आहे. क्रीडा संचालनामार्फत निवड केलेल्या 
खेळाडूंसाठी श्री शिवछत्रपती क्रीडापीठ, बालेवाडी,पुणे येथे १५ दिवसांचे स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण 
शिबिर आयोजित करण्यात आलेले आहे. या संपूर्ण निवड चाचणी कार्यक्रम व प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी तसेच, मध्यप्रदेश येथील प्रत्यक्ष स्पर्धास्थळी उपस्थित राहण्यासाठी संघातील 
खेळाडू, क्रोडा मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक व व्यवस्थापक अशा एकूण अंदाजे ६५० 
व्यक्तींचे जाण्याचे विमान प्रवासभाडे तसेच, निवड चाचणी व प्रशिक्षण शिबिरासाठीचा 
निवास व भोजन खर्च, प्रवासखर्च, वैद्यकीय खर्च, क्रीडा गणवेश व क्रीडा साहित्य खरेदी 
खर्च इ. च्या खर्चासाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये 
रु.२,१०,९७,७००/- इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती शासनास केली आहे. 
त्याअनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत मध्यप्रदेश येथे 
आयोजित होणाऱ्या ५ व्या wat इंडिया राष्ट्रीय युवा स्पर्धा- २०२२-२३ साठी राज्यातील 
खेळाडूंची निवड करण्यासाठी जिल्हा व राज्यस्तरावर आयोजित निवड चाचणी स्पर्धा व श्री 
शिवछत्रपती क्रीडापीठ, बालेवाडी, पुणे येथील प्रशिक्षण शिबिरासाठी उपस्थित होणारे 
खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक व अधिकारी तसेच, मध्यप्रदेश येथील 
स्पर्धास्थळी उपस्थित राहण्याच्या खर्चासाठी आवश्यक रु.२,१०,९७,७००/- (अक्षरी रु.दोन 
कोटी, दहा लक्ष, सत्त्याण्णव हजार, सातशे फक्त) एवढा निधी, शासन निर्णय, दिनांक 
०९.१२.२०२२ अन्वये ४ थ्या खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेच्या रोख बक्षिस व पारितोषिक वितरण 
सोहळयासाठी वितरीत केलेल्या पंरतु कार्यक्रम निश्चित नसल्यामुळे आहरित न केल्यामुळे 
अखर्चित असलेल्या रु.८६७.५० लक्ष उपलब्ध निधीतून वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार 
भागविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. हरियाणा येथील चौथ्या खेलो इंडिया युवा स्पर्धा, 2029 मधील VeaHfavicareay 
पारितोषिक व सन्मान सोहळयासाठीचा कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर त्यासाठीच्या खर्चासाठी 
आव्यक निधीबाबत प्रस्ताव वित्त विभागास स्वतंत्ररित्या सादर करण्यात येईल. 


३. खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या बाबीकरिता रु. २,१०,९७,७००/- (रुपये 
दोन कोटी, दहा लक्ष, UUM हजार, सातशे wad) एवढी तरतूद खर्चासाठी वितरीत 
करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 
खर्चाच्या at 


अ.क्र. | खर्चाची बाब रक्‍कम रुपये 


7 खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२२-२३ साठीच्या निवड चाचणी, | रु. २,१०,९७,७००/- 
प्रशिक्षण शिबिर व मध्यप्रदेश येथील स्पर्धास्थळी उपस्थित 
राहण्यासाठी खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, सहाय्यक मार्गदर्शक 
व व्यवस्थापक यांच्या खर्चासाठी निधी वितरीत करणे. 


एकूण - | रु. २,१०,९७,७००/- 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी, दहा लक्ष, सत्त्याण्णव हजार, Ural फक्त) 


४. उपरोक्त मंजूर निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी, मागणी क्र. ई-३, 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०५)(०६) शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन 
(कार्यक्रम) (२२०४ ५६३५), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या योजनेअंतर्गत उपलब्ध 
तरतुदीमधून खर्च करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त मंजूर निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करावा. 
ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी निधी आंहरीत करण्यात 
यावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेड/नियम/ शासन निर्णय /वित्तीय नियमावली यातील तरतूदीनुसार वरील 
निधीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. यासंदर्भात लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.११ /१४७१, दिनांक 
३०.०१.२०२३ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ, क्र.१०६/२०२२३/व्यय-५, दिनांक 
०१.०२.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५"/.॥8॥8॥95॥॥.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३१७५२३६२१२१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING 
ANANDRAO DERE 


(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -३३२३/प्र.क्र. ०४/ क्रीयुसे-१ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१०. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

१२. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१३. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, 

१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कार्यासन क्रीयुसे-२ व क्रीयुसे-३ 

१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


